हंगाम 2092-93 ते २०१५-१६ या कालावधीतील 
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गतच्या धान 
वाहतुकीची देयके अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांकः न्यायप्र-१८१७/प्र.क्र. १७० /ना.पु.२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जून, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक:- वाहतू-१५१६/प्र.क्र.१२०/ना.पु.२९,दि.१२ जुले, २०१६ 


प्रस्तावना - 
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धानाच्या भरडाईसाठी/ सीएमआर तांदूळाच्या 

वाहतूकीच्या दराची रक्‍कम भारतीय अन्न महामंडळामार्फत राज्य शासनास उपलब्ध होते. वरील 
योजनेंतर्गत हंगाम २०१२-१३ ते २०१५- १६ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठीचे/ सीएमआर 
तांदूळाच्या वाहतूकीचे दर संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने स्थानिक पातळीवर 
धान/तांदूळ वाहतूकीच्या निविदा मागवून निश्चित केलेले वाहतूक दर व भारतीय अन्न महामंडळाने जाहीर 
केलेले वाहतूक दर, यामधील तफावतीची रक्‍कम अदा करणेबाबत झासन निर्णय क्रमांक:- वाहतू- 
१५१६/प्र.क्र.१२०/ना.पु.२९,दि.१२ जुले, २०१६ नुसार निर्णय घेण्यात आळा आहे. सदर फरकाची राज्य 
शासनाच्या हिऱ्याची रु.२६.६४ कोटी इतकी रक्‍कम आता वित्त विभागाकडून मंजूर करण्यात आली आहे. 
सदर रक्‍कम वाहतूकदारांना अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे:- 
शासन निर्णय :- 

हंगाम २०१२-१३ ते २०१५- १६ या कालावधीत खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठीचे/ 
सीएमआर तांदूळाच्या वाहतूकीचे दर संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने स्थानिक 
पातळीवर धान/ तांदूळ वाहतूकीच्या निविदा मागवून निश्चित केलेले वाहतूक दर व भारतीय अन्न 
महामंडळाने जाहीर केलेले वाहतूक दर, यामधील दरांमधील तफावतीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी 
रु.२६.६८ कोटी इतक्या रक्कमेचा खर्च वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांच्या स्वीय प्रंपजी लेख्यातून 
भागविण्यात यावा. यासाठी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी अर्थसंकल्पातील उपलब्ध तरतूदीतून खर्च 
करण्यात यावा, व आवश्यक असल्यासच पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
कार्यालयाने वित्त विभागास सादर करावा. 

सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ २५७ /२०१७ अन्वये प्राप्त सहमतीने 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-१८१७/प्र.क्र. 90 /A.-F.2B 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०६१११५२१५०५२०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 


Satish 
Shridhar Supe 


postalCode=400032, st=Mal 
2.5.4.20=f7773ccec10687b1 
b5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shi 
Date: 2018.06.11 15:24:00 +05'30' 


1926 
ridhar Supe 


(सतिश सुपे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
. मा.मंत्री (अनापुवग्रासं.) यांचे खाजगी सचिव, 


४. मा.राज्यमंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव, 


अप्पर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, 


१०.प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 
११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., मुंबई. 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
१३.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 

१४.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६.सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा) 

१७.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान वितरण अधिकारी. 
१८. निवडनस्ती (नापु-२९) 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. सर्व मा.विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य, 
. मा.मुख्य सचिव, 

. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/सर्व प्रधान सचिव/सचिव, 
९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


